सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

शनिवार , जुलै १६ , २०२२ / आषाढ २५ , शके १ ९ ४४ 


वर्ष ८ , अंक ४६ ] 


असाधारण क्रमांक ८२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


उपविभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस . 


नमुना - १ 

- 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ११.०० 


क्र . उविअमा / भुंस / कात - २ / इंदापुर - दापोली / रा . मा.९ ७ / एस आर - १६२ / २०२१. - ज्याअर्थी , कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग , महाड यांनी इंदापुर - दापोली रा.म. ९ ७ एकूण १३ गावांचे महामार्गाच्या रुंदीकरणाकरिता भूसंपादन या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग क्र . संक्रिर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , 
२०१५ मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग , महाड यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडे सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , रायगड यांचे आदेश क्र . भुसंपादन / टे -६ / इ.पा.म.क.वि.दा.रस्ता रा.मा.९ ७ / २०२१ , १६ / ० ९ / २०२१ 
अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१७ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय , 
तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्यूएन ०१ / २०१७ / प्र.क्र .१२ / अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ प्रमाणे कार्यवाही 
करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


भाग एक ( को . वि . पु ) -८२-१ 


त्याअर्थी , आता 

( १ ) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार श्रीमती प्रशाली जाधव - दिघावकर , उपविभागीय अधिकारी , 
माणगांव याद्वारे , 


( एक ) अनुसूची - १ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खेरदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 


( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० 
च्या व शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव 
देऊन , मोबदला निश्चित करण्यात येईल ; 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै १६ , २०२२ / आषाढ २५ , शके १ ९ ४४ 

( तीन ) सबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे कार्यकारी अभियंता , 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 
केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे ( विकल्प ) मागवित आहे . 


( २ ) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे ( विकल्प ) उपविभागीय अधिकारी , 
माणगांव / कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांच्याकडे दाखल करावीत . 


( ३ ) संमतीपत्राचा ( विकल्प ) विहित नमुना उपविभागीय अधिकारी , माणगांव / कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
महाड यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . तसचे सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
महाड यांचे प्राधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अधिकारी , माणगांव यांच्या 
कार्यालयामध्ये व कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांचे प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन 
वेळेस भुधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 


८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 


अनुसूची- एक 

खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशील 
तालुका माणगांव , जिल्हा रायगड 


गावाचे नाव 


( २ ) 

वाढवण 


भूमापन क्रमांक / 

गट क्रमांक 

( ३ ) 


१७ पैकी 

१८ पैकी 

१ ९ पैकी 


२६ पैकी 

२७ पैकी 

७० पैकी 

७१ पैकी 


, 


७३ पैकी 

७४ पैकी 


७५ पैकी 

७६ पैकी 

८२ पैकी 

८३ पैकी 

८४ पैकी 

८५ पैकी 

८६ पैकी 

८७ पैकी 


८८ पैकी 

८ ९ पैकी 

९ ० पैकी 

९ २ पैकी 

९ ३ पैकी 


क्षेत्र 

( हे . आर ) 
( ४ ) 


०-१०-८० 

०-०२-२० 

०-०० - १० 

०-०२-८० 

०-०४-५० 

०-०० - १० 

0-00-90 


०-०१-४० 

०-०१-८० 

०-१२-०० 

०-००-६० 

O- ७-७ 


०-०१-१० 

०-०८-८० 

०-०४-०० 


०-००-४० 

०-०२-८० 

०-०१-३० 

०-०६-२० 

०-०५-०० 

०-०१-२० 

०-०७-८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै १६ , २०२२ / आषाढ २५ , शके १ ९ ४४ 

गावाचे नाव 

अ . क्र . 

क्षेत्र 
( हे . आर ) 

( ४ ) 


माणगांव , 

दिनांक ७ जुलै २०२२ . 


भाग एक ( को . वि . पु ) -८२-१अ 


( १ ) 


२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 


( २ ) 

वाढवण 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 

( ३ ) 


९ ४ पैकी 

९ ५ पैकी 

९ ६ पैकी 

९ ७ पैकी 


११२ पैकी 

११३ पैकी 

११४ पैकी 

१३४ पैकी 


१३५ पैकी 

१३६ पैकी 

१३८ पैकी 


३०६ पैकी 

३७४ पैकी 

३७७ पैकी 

३७ ९ पैकी 

३८० पैकी 


एकूण 


०-०३-७० 

०-०१-५० 

०-००-५० 

०-०० - ९ ० 

०-००-८० 

०-००-८० 

०-०० - १० 

०-००-४० 

०-०८-६० 

०-०५-६० 

०-००-१० 

०-०८-२० 

०-०२ - ९ ० 

०-०५-६० 

०-००-२० 

०-०१-७० 

१-१७ - ९ ० 


प्रशाली जाधव - दिघावकर , 

- 

भूसंपादन अधिकारी 


( रा.म.क्र.९ ७ ) 

तथा 


उपविभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग , माणगांव . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै १६ , २०२२ / आषाढ २५ , शके १ ९ ४४ 
उपविभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस . 


- 

नमुना - १ 


क्र . उविअमा / भुंस / कात- २ / इंदापुर - दापोली / रा.मा.९ ७ / एस आर - १६३ / २०२१. – ज्याअर्थी , कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग , महाड यांनी इंदापुर - दापोली रा.म.९ ७ एकूण १३ गावांचे महामार्गाच्या रुंदीकरणाकरिता भूसंपादन या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग क्र . संक्रिर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , 
२०१५ मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग , महाड यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडे सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , रायगड यांचे आदेश क्र . भुसंपादन / टे - ६ / इ.पा.म.क.वि.दा . रस्ता रा.मा.९ ७ / २०२१ , १६ / ० ९ / २०२१ 
अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१७ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय , 
तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्यूएन ०१ / २०१७ / प्र.क्र .१२ / अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ प्रमाणे कार्यवाही 
करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी , आता 

( १ ) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार श्रीमती प्रशाली जाधव - दिघावकर , उपविभागीय अधिकारी , 
माणगांव याद्वारे , 


( एक ) अनुसूची - १ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खेरदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 


( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० 
च्या व शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव 
देऊन , मोबदला निश्चित करण्यात येईल ; 


( तीन ) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे कार्यकारी अभियंता , 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 
केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे ( विकल्प ) मागवित आहे . 


( २ ) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे ( विकल्प ) उपविभागीय अधिकारी , 
माणगांव / कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांच्याकडे दाखल करावीत . 


( ३ ) संमतीपत्राचा ( विकल्प ) विहित नमुना उपविभागीय अधिकारी माणगांव / कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
महाड यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . तसचे सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
महाड यांचे प्राधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अधिकारी , माणगांव यांच्या 
कार्यालयामध्ये व कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांचे प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन 
वेळेस भुधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै १६ , २०२२ / आषाढ २५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशील 

तालुका माणगांव , जिल्हा रायगड 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 


८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 


गावाचे नाव 

( २ ) 

पाणसई 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 

( ३ ) 


२५ पैकी 

१८६ / ६ अ पैकी 

१८६ / ६ ब पैकी 

१८६/१४ पैकी 

१८६/१३ पैकी 

१८६/० पैकी 

१ ९ ० / २ पैकी 

१ ९ ० / ७ / अ पैकी 

१ ९ ० / ७ / ब / १ पैकी 

१ ९ ० / ७ / ब / २ पैकी 


१ ९ ० / ८ पैकी 

१८३/१ पैकी 

१८३/२ पैकी 

१८३/४ पैकी 


३०/१ पैकी 

३०/२ पैकी 

३० / ३ अ पैकी 

३० / ३ ब पैकी 

१ ९ १ / ४ ९ पैकी 

१ ९ १ / ४० पैकी 

१ ९ १ / ५० पैकी 

३१ पैकी 

३६ / ५ ब पैकी 

१७७ पैकी 

३७ पैकी 


४३ / ४ अ पैकी 

४३ / ४ ब पैकी 

४३/६ पैकी 


४२ / १ अ 
पैकी 

४२ / १ ब पैकी 

१७६/३ पैकी 

१७६/७ पैकी 


२२८ पैकी 

१४०/५ पैकी 

१४०/७ पैकी 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

( ३ ) 


०-०२-०० 

०-०४-८० 


०-०१-४० 

०-१० - ९ ० 

०-१३-४० 

०-३३ - ९ ० 

०-१० - ९ ० 

०-११-७० 

०-०३-५० 

०-०९ -५० 

०-०७-५० 

0-00-90 


०-०४-७० 

०-००-७० 

०-०० - १० 

०-०४-४० 

०-०२-०० 

०-०१-१० 

०-०५ - ९ ० 

०-२३-३० 

०-०२-०० 

०-२२-५० 

०-०९ - ९ ० 

०-७५-७० 

०-१३-१० 

०-०२-६० 

०-०१ - ९ ० 

०-०१-०० 

०-०१-५० 

०-०० - २० 

०-२२ - २० 


०-१४-०० 

०-०२-८० 

०-२१-८० 

०-०७ - ९ ० 


५ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै १६ , २०२२ / आषाढ २५ , शके १ ९ ४४ 

भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

( ३ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 

( १ ) 
३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५० 

५१ 

५२ 

५३ 

५४ 


माणगांव , 

दिनांक ७ जुलै २०२२ . 


गावाचे नाव 

( २ ) 
पाणसई 


१४० / ९ पैकी 

१४०/१० पैकी 

१३८/३ पैकी 

१३८ / ९ / अ 


१३८ / ९ / ब 

१३७/२ पैकी 

१३५ / २ पैकी 

१३५/४ पैकी 

१३५/५ पैकी 

१३५/६ पैकी 

१३५/७ पैकी 

१३६/३ पैकी 

१३४/१ पैकी 

१३४/३ पैकी 

१३३ पैकी 

१६७/१८ पैकी 

१६७ / ११ क पैकी 

१६७ पैकी 

२६२ पैकी 


०-५७-७० 

०-००-३० 

०-३६-५० 

०-४५-७० 

०-२०-४० 

०-०९ - ९ ० 


०-२१-६० 

०-१६-६० 

०-०५-०० 

०-१३-०० 

०-०२-६० 

०-२०-५० 

०-२८-५० 

०-३८ - ९ ० 

०-११-०० 

०-०४-०० 

०-०५-६० 

०-३५-५० 

०-०४-५० 

एकूण | ७-२९ -३० 


प्रशाली जाधव - दिघावकर , 
भूसंपादन अधिकारी 


( रा.म.क्र.९ ७ ) 

तथा 


उपविभागीय अधिकारी , 

माणगांव विभाग , माणगांव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै १६ , २०२२ / आषाढ २५ , शके १ ९ ४४ 
उपविभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस . 


- 

नमुना - १ 


७ 


क्र . उविअमा / भुंस / कात- २ / इंदापुर - दापोली / रा . मा . ९ ७ / एस आर - १६४/२०२१ . – ज्याअर्थी , कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग , महाड यांनी इंदापुर - दापोली रा . म.९ ७ एकूण १३ गावांचे महामार्गाच्या रुंदीकरणाकरिता भूसंपादन या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग क्र . संक्रिर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , 
२०१५ मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग , महाड यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडे सादर केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , रायगड यांचे आदेश क्र . भुसंपादन / टे - ६ / इ.पा.म.क.वि.दा . रस्ता रा.मा.९ ७ / २०२१ , १६ / ० ९ / २०२१ 
अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१७ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय , 
तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्यूएन ०१ / २०१७ / प्र.क्र .१२ / अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ प्रमाणे कार्यवाही 
करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी , आता 

( १ ) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार श्रीमती प्रशाली जाधव - दिघावकर , उपविभागीय अधिकारी , 
माणगांव याद्वारे , 


( एक ) अनुसूची - १ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खेरदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 


( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० 
च्या व शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव 
देऊन , मोबदला निश्चित करण्यात येईल 


( तीन ) सबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे कार्यकारी अभियंता , 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 
केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे ( विकल्प ) मागवित आहे . 


( २ ) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे ( विकल्प ) उपविभागीय अधिकारी , 
माणगांव / कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांच्याकडे दाखल करावीत . 


( ३ ) संमतीपत्राचा ( विकल्प ) विहित नमुना उपविभागीय अधिकारी , माणगांव / कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
महाड यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . तसचे सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
महाड यांचे प्राधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अधिकारी , माणगांव यांच्या 
कार्यालयामध्ये व कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महाड यांचे प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन 
वेळेस भुधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै १६ , २०२२ / आषाढ २५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 

खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशील 

तालुका माणगांव , जिल्हा रायगड 


माणगांव , 
दिनांक ७ जुलै २०२२ . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


गावाचे नाव 


( २ ) 

भाले 


भूमापन क्रमांक / 

गट क्रमांक 


( ३ ) 

५२/२ पैकी 


५३ / १ / अ / २ पैकी 

५३ / १ / ब / २ पैकी 

७३ / १ / ब पैकी 

७५ / १ ड पैकी 

७६ / १ / अ पैकी 


७ ९ / २ पैकी 

७ ९ / १ / पैकी 

७ ९ / ३ / पैकी 


८५/३ पैकी 

८६/४ पैकी 


८८/१ पैकी 

१३३ पैकी 

१३४ पैकी 


एकूण 


क्षेत्र 

( हे . आर ) 

( ४ ) 

०-०१-४५ 


०-०७-७५ 

०-००-५० 

०-४१-४० 

१-१२-५० 

०-७२-७० 


०-१३-५० 

०-३३-१५ 

०-३५-५० 

०-२५-३५ 

०-००-२५ 

०-००-५० 

३-४४-५५ 


प्रशाली जाधव - दिघावकर , 
भूसंपादन अधिकारी 


( रा.म.क्र.९ ७ ) 

तथा 


उपविभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग , माणगांव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


